चांदा ते बांदा योजने अंतर्गत सन 2098-20 साठी 
राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन 
कक्षामधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतनाकरीता व 
इतर प्रशासकीय खर्चाकरीता निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: चांबांयो-२०१९/प्र.क्र.५३/का.१४१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
दिनांक:- २४ जुले, २०१९ 


वाचा: 
१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. डिएपी-१०१५/प्र.क्र.५१/का.१४८१, दि. २९.०६.२०१६. 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. डिएपी-१०१६/प्र.क्र.१८६/का.१४८१, दि. १८.११.२०१६. 
३) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. चांबांयो-२०१९/प्र.क्र.५३/का.१४१८, दि.२३.०४.२०१९. 
४ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. चांबांयो-२०१९/प्र.क्र.५३/का.१४१८, दि.०८.०५.२०१९. 
५) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक-अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९. 
६) जिल्हाधिकारी, चंद्रपुर यांचे पत्र क्र.जिप्रन्यक/का-१५/कास-१/चांबांयो/२०१९/२६, दि.१४.०५.२०१९. 
७ जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांचे पत्र क्र.2_/॥५-चांदा ते बांदा/५७३, दि.०३.०७.२०१९. 
शासन निर्णय: 


चंद्रपूर व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा इष्टतम वापर होण्यासाठी सधन नियोजन 
व अंमलबजावणीचा विशेष कार्यक्रम राबविण्याच्या अनुषंगाने संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये चंद्रपूर व 
सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यामध्ये चांदा ते बांदा या योजना राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात आळी आहे. सदर सदर 
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संदर्भाधिन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये राज्य व जिल्हा स्तरावर “राज्य 
प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष” व “जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष” स्थापन करण्यात आला आहे. सदरहू व्यवस्थापन 
कक्षासंबधात होणारा वेतन, प्रवास खर्च, कार्यालयीन खर्च तसेच इतर प्रशासकीय कामासाठी लागणा-या 
खर्चाकरिता निधी उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे. 
2. जिल्हाधिकारी, चंद्रपुर व सिंधुदुर्ग यांनी संदर्भाधिन क्र६ व ७ येथील पत्रानुसार चांदा ते बांदा 
कार्यक्रम सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी मागणी क्र.ओ-७, लेखाशिर्ष 3849A098 अंतर्गत उद्दीष्टनिहाय 
एकुण अनुक्रमे रु.८७.९० लक्ष व रु.६४.८३ लक्ष इतक्या निधीची मागणी केलेली आहे. संदर्भाधिन क्र.३ व ४ येथील 


शासन निर्णयान्वये माहे एप्रिल ते जुळे या कालावधीसाठी का.१४२२ (नियोजन विभाग), जिल्हाधिकारी, चंद्रपुर व 


शासन निर्णय क्रमांकः चांबांयो-२०१९/प्र.क्र.५३/का.१४१८ 
सिंधुदुर्ग यांना उपरोक्त लेखाशिर्षाखाली उद्दीष्टनिहाय एकुण अनुक्रमे रु.२०.९०९ लक्ष, रु.२१.५७५ लक्ष व 


रु.२१.५७५ लक्ष इतका निधी यापुर्वी वितरीत करण्यात आला आहे. 


3: राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, नियोजन विभाग, मंत्रालय व जिल्हास्तरीय व्यवस्थापन कक्ष 
यामधील अधिकारी व कर्मचारी तसेच बाह्य यंत्रणेकडुन भरलेल्या कर्मचारी यांच्या वेतना करीता व प्रशासकीय 
खर्चासाठी कार्यासन १४२२ (नियोजन विभाग), जिल्हाधिकारी चंद्रपूर व सिंधूदूर्ग यांना मागणी क्र.ओ-७, 
लेखाशिर्ष “३४५१, (०५) चांदा ते बांदा विशेष कार्यक्रम, (०५)(०१) चंद्रपूर व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यामध्ये साधन 
संपत्तीवर आधारीत सधन नियोजन व विकास कार्यक्रम राबविणे (3849A098)” अंतर्गत ०१-वेतन, ०६-दुरध्वनी, 
वीज व पाणी शुल्क, १०-कंत्राटी सेवा, ११-देशांतर्गत प्रवास खर्च, १३-कार्यालयीन खर्च, १७-संगणक खर्च, २६- 


जाहिरात व प्रसिध्दी, ५०-इतर खर्च व ५१-मोटर वाहने या उद्दीष्टातंर्गत पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे निधी 


_ 


उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
लेखाशिर्ष व उद्दीष्ट आता वितरीत करावयाचा निधी (रु.लाखात) 
es चंद्रपुर सिंधुदुर्ग एकुण 
.१४२२ | चंद्रपुर सिंधुदुर्ग लनल 
Po | २ 3 ° षु 
मागणी क्र.ओ-७, लेखाशिर्ष “(3849A098)” 
०१- वेतन ३.१५६ ४.५०० ४.५०० १२.१५६ 
०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ०.००० ०.१५५ ०.१५५ ०.३१० 
१०-कंत्राटी सेवा ५.००० १०.३८० ०.००० | १५.३८० 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च ०.४९० ०.३०० ०.००० ०.७९० 
१३-कार्यालयीन खर्च ०.००० ०.३०० १.५६० १.८६० 
१७-संगणक खर्च 0,000 0,080 0,080 0,920 
२६-जाहिरात व प्रसिध्दी ०.००० ९.९९५ ९.९९५ १९.९९० 
०-इतर खर्च 0,000 2.000 ४.६०० ६.६०० 
१-मोटर वाहने 0,000 3.40 8.000 ७.५० 


४. “जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा नियंत्रक अधिकारी, चंद्रपुर व सिंधुदुर्ग” यांनी सदरहू 
अनुदान “आहरण व संवितरण अधिकारी तथा सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, चंद्रपुर व 
सिंधुदुर्ग” यांना तसेच उप सचिव तथा नियंत्रक अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय यांनी आहरण व 
संवितरण अधिकारी “नियोजन विभाग, का.१४२२” यांना वितरीत करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः चांबांयो-२०१९/प्र.क्र.५३/का.१४१८ 
प. आहरण व संवितरण अधिकारी, “नियोजन विभाग (का.१४२२)” तसेच “ सहायक जिल्हा 
नियोजन अधिकारी चंद्रपुर व सिंधुदुर्ग" यांनी मंजुर करण्यात आलेले अनुदान उद्दीष्टनिहाय व विहीत 
मर्यादेत खर्च करावे. त्याचप्रमाणे मंजुर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 
g. या आदेशान्वये वाटप करण्यात येत असलेले अनुदान हे मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
(Cash Flow statement) करण्यात येत आहे. 
9. नियोजन विभागाचा हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम-२०१९ निधी वितरण 
याविषयी वित्त विभागाने निर्गमित केलेले शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दि.०८.०७.२०१९ मधील तरतूदी/ निर्देशानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Cy नियोजन विभागाचा हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०७२४१४५१२५२४१६ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VUESING Bah concn cr nase भक 
FATTESING VASAVE * म 


(वि. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
जिल्हाधिकारी, चंद्रपुर व सिंधुदुर्ग. 
उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपुर व नवी मुंबई. 
उपसचिव, कार्यासन १४२२ / १४२४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपुर व सिंधुदुर्ग. 
१०) जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, चंद्रपुर व सिंधुदुर्ग. 
११) प्रकल्प संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) कार्यासन अधिकारी कार्यासन 9822 / १४२४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


महाळेखापाल 
महालेखापाल 


-O 


A 
a OS 


AN 


9८ 


a 
eS 
ee 


£5) 


N ८5. 


vo 


93) वित्त विभाग, अर्थ-१६, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) निवड नस्ती. 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


